पदसिध्द सदस्य, मोटार अपघात दावा 
न्यायाधिकरण, मेहकर, जिल्हा बुलढाणा यांना 
“कार्यालय प्रमुख” तसेच “आहरण व संवितरण 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमसीटी-०३२२/प्र.क्र.७२/परिवहन-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २८ मार्च, २०२२. 


वाचा : जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मेहकर, जिल्हा बुलढाणा यांचे पत्र जा.क्र.६०१/ 
२०२१, दिनांक १४.०७.२०२१. 


प्रस्तावना :- 

हासन अधिसुचना, गृह विभाग क्रमांक एमसीटी-०८०५/१०६३/१३६/परिवहन-५, 
दिनांक २५/०७/२००६ अन्वये अपघाताच्या बाबतीतील नुकसान भरपाईसाठी ज्यामध्ये मोटार वाहनाच्या 
वापरामुळे व्यक्‍तींना मृत्यू किंवा शारिरीक इजा पोहचणे किंवा एखाद्या त्रयस्थ व्यक्‍तीच्या मालमत्तेस हानी पोहचणे 
किंवा दोन्हीही बाबतीतील दाव्यांवर अधिनिर्णय देण्याच्या प्रयोजनार्थ राज्यातील सर्व जिल्हा व तालुक्याच्या 
ठिकाणी त्या महसूली परिक्षेत्रासाठी दर्शविण्यात आलेल्या क्षेत्रासाठी मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाची 
स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच राज्यातील सर्व जिल्हा व तालुक्याच्या ठिकाणी पदस्थापित केलेले जिल्हा 
न्यायाधीठा, सह जिल्हा न्यायाधीठा व अतिरिक्‍त जिल्हा न्यायाधीठा व तदर्थ (अँडव्हॉक) अतिरिक्‍त जिल्हा 
न्यायाधीश, त्या दर्जाच्या अधिका-यांशी समतुल्य असलेले सदस्य, त्या पदाचा भार वेळोवेळी ग्रहण केल्याचे 
समजण्यात येणारे जिल्हा न्यायाधीश, सह जिल्हा न्यायाधीऱा व अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीडा व तदर्थ (अँडव्हॉक) 
अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीडशा यांना त्या महसूली परिक्षेत्रासाठी मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाची प्रकरणे 
हाताळण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तथा सदस्य, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, 
मेहकर, जिल्हा बुलढाणा यांना “कार्यालय प्रमुख” तसेच “आहरण व संवितरण अधिकारी” घोषित करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार, नियम पुस्तिका-१९७८, भाग पहिला, उपविभाग एक मधील अनुक्रमांक ३, 
नियम क्रमांक २ तसेच महाराष्ट्र कोषागार नियम,१९६८ मधील नियम १५ (३) व १५६ अन्वये प्रशासकीय विभागांना 
देण्यात आलेल्या अधिकारानुसार जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय व 
अतिरिक्त सत्र न्यायालय मेहकर तथा पदसिध्द सदस्य, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मेहकर, जिल्हा 
बुलढाणा यांना “कार्यालय प्रमुख” तसेच “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
सदर आदेशा वित्तीय बाबींपुरतेच मर्यादित राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीटी-०३२२/प्र.क्र.9२/परिवहन-५ 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०३२८१४५८२११९२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by JAYSEN JAYPRAKASH INGOLE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
J AY S E N J AYP R A KA S H DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=fac1868a3a3bc62404072a90fb604cfaS4ccOc6b396bbe9f862cb 


814602e0bfd, 
pseudonym=92EF270887986A69 1552A8D64F6665 19350065AB, 
| N G O L E serialNumber=7C9E48AC69F31 3DEECCD6E9EECEEAS7A822C9D8CCACD 
64DD1C50318045E7C1F2, cn=JAYSEN JAYPRAKASH INGOLE 
Date: 2022.03.28 15:01:10 +05'30' 


(जयसेन जयप्रकाश इंगोले ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपिलेट शाखा), मुंबई. (पत्राने) 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, बुलढाणा. 

जिल्हा न्यायाधीडा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तथा पदसिध्द सदस्य, 

मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मेहकर, जिल्हा बुलढाणा. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा. 

उप कोषागार अधिकारी, मेहकर, जिल्हा बुलढाणा. 

वित्त विभाग (विनियम/कोषा./व्यय-८), मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती (परिवहन-५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


